सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील चारही 
आहार/उपाहारगृहांच्या कार्यन्वियतेसाठी लागणारा 
कच्चा माल व वस्तु साहित्य इत्यादीचा पुरवठा 
करण्यासाठी मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन निर्णय क्रमांक : निविदा-२०१८/प्र.क्र.१६६/१८/मंउका, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०१८ 
संदर्भ: 

१) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक:भाखंस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 

दि.१.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) क्रमांक:निविदा-२०१७/प्र.क्र.६५/१७/मंउका (१), 

दि.२७.०७.२०१७ 
३) शासन शुध्दीपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) क्रमांक:निविदा-२०१७/प्र.क्र.६५/१७/मंउका (१), 

दि.११.०८.२०१७ 


प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपाहारगृह, चौरस आहारगृह, विधान भवन 
उपाहारगृह, मुंबई व कोकण भवन उपाहारगृह, नवी मुंबई येथील उपाहारगृहाच्या कार्यन्वियतेसाठी दिनांक 
१/०७/२०१७ ते ३०/६/२०१८ या कालावधीसाठी लागणारा कच्चा माल/वस्तु/साहित्य इत्यादीचा पुरवठा 
करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक २ येथील दि.२७/७/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये पुरवठादारांच्या निविदा स्विकृत 
करण्यात आलेल्या आहेत. सदर स्विकृत निविदांचा कालावधी दि.३०.०६.२०१८ रोजी संपणार आहे. दिनांक 
१/७/२०१८ ते दिनांक ३०/६/२०१९ या कालावधीत उपाहारगृहांसाठी लागणाऱ्या वस्तु, कच्चा माल इत्यादींचा पुरवठा 
करण्यासाठी निविदा प्रक्रीया सुरु असून ती अंतिम होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. मंत्रालय व इतर 
आहार/उपाहारगृह येथील सेवा अत्यावश्यक स्वरुपाची असल्याने व ती कायम चालू राहणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याने 
उक्त आहार/उपाहारगृहांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या वस्तु, कच्चा माल इत्यादीचा पुरवठा करण्यासाठी स्विकृत 


केलेल्या निविदाकारांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपाहारगृह, चौरस आहारगृह, विधान भवन 
उपाहारगृह, मुंबई व कोकण भवन उपाहारगृह, नवी मुंबई या चारही आहार/उपाहारगृहांना दिनांक १/७/२०१८ ते 
दिनांक ३०/६/२०१९ या कालावधीत लागणारा भाजीपाला, किराणा माल, मासांहारी पदार्थ, बिस्किट, सिलबंद 
पिण्याचे पाणी, दुग्धजन्य पदार्थ, कटलरी, काचसामान व इतर आवश्‍यक वस्तुंचा पुरवठा करण्याकरीता निविदा 


प्रक्रीया राबविण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने निविदा प्रक्रीया पुर्ण होण्याच्या कालावधीत आवश्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-२०१८/प्र.क्र.१६६/१८/मंउका 


वस्तुंच्या पुरवठयाअभावी उपाहारगृहाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ नये व उपाहारगृहांची सेवा सुरळीत 
चाळू रहावी यासाठी सन २०१८-१९ करीता राबविण्यात येत असलेली निविदा प्रक्रिया अंतिम होईपर्यन्त किंवा दिनांक 
१/७/२०१८ ते ३१/८/२०१८ पर्यन्त जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक २७/७/२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये स्विकृत केलेल्या निविदाकारांना सर्व वस्तु, कच्चा माल पुरवठा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


२. दिनांक १/७/२०१७ ते दिनांक ३०/६/२०१८ या कालावधीसाठी स्विकृत केलेल्या निविदाकारांनी स्विकृत 
निविदेमधील तरतूदी व स्विकृत केलेल्या दरांनुसार उपाहारगृहासाठी लागणाऱ्या वस्तु, कच्चा माल इत्यादीचा पुरवठा 


करण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०७०२१२३०५१७६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dadasaheb Sopan Khatal 
: C=IN, o=Government of Maharashtra, 


DI 7 

ou=Gen inistration Department, 
adasahe po मी 

25. 


15742fb870fa7e7090329a6f40b05di 


61a81ed6b863484754bf19f1 


84: 
ber=8fe45115357 12fe1236ed1973e619dF 
0 pa Nn ha a 1ad75bb7f10264e1 988427194968 1 9bf2, 
Sopan Khatal 
Date: 2018.07.02 12:32:14 +05'30' 


(दा. सो. खताळ) 
महाव्यवस्थापक तथा अवर सचिव, 
मंत्रालय उपाहारगृहे. 


महालेखाकार-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखाकार-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५) कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

६) अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

७) कक्ष अधिकारी (व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वरिष्ठ भांडारपाळ, HAHA उपाहारगृहे, 

सहा. लेखा परिक्षा अधिकारी, मंत्रालय उपाहरगृहे कार्यालय, 

१०) सहा. लेखा अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृह/चौरस आहारगृह/विधान भवन उपाहारगृह/कोकण भवन 
उपाहारगृह, 

व्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृह/विधान भवन उपाहारगृह/कोकण भवन उपाहारगृह, 
उपव्यवस्थापक, चौरस आहारगृह 

भांडारपाल, मंत्रालय उपाहारगृह/चौरस आहारगृह/विधान भवन उपाहारगृह/कोकण भवन उपाहारगृह, 
संबंधित देयक लेखापाल 

संबंधित निविदाकार, 

निवड नस्ती. 


१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 


ल. el a a le) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


